शुध्दीपत्रक-एकरेषीय (Linear) प्रकल्पांबाबत 
झाडे तोडण्यास तसेच काम सुरू 
करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.७७/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३.०२.२०२२ 
संदर्भ:- 
१) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.७७/फ-१०, 


दि.०१.०७.२०१५ 


२) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे जनहित याचिका क्र.७८/२००६ मधील अंतिम आदेश 
दि.१७.०९.२०१८ 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील जनहित याचिका क्र. ८७/२००६ मधील दि.२७.०१.२०१० 
रोजीच्या आदेशानुसार उपरोक्त संदर्भीय परिपत्रक क्र.१ मधील परिच्छेद क्र. 3) मध्ये कांदळवनातील 
एकरेषीय प्रकल्पांबाबत झाडे तोडण्यास तसेच काम सुरू करण्यास परवानगी देण्यासंदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर जनहित याचिकेत मा.उच्च न्यायालयाने 
दि.१७.०९.२०१८ रोजी अंतिम आदेश पारित केले आहेत. त्यानुषंगाने संदर्भीय परिपत्रक क्र.१ मधील 
परिच्छेद क्र. ३) च्या ऐवजी पुढील मजकूर वाचण्यात यावा:- 


“3) “मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका ८७/२००६ मध्ये दिनांक २७/१/२०१० अन्वये 
कांदळवनाचे तोड व -हास थांबवून व संवर्धनाच्या दृष्टीने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या 
आदेझाच्या अनुषंगाने कांदळवन क्षेत्राचे संबंधात मा.उच्च न्यायालय यांची पूर्व परवानगी प्राप्त 
झाल्यानंतर प्रकल्प यंत्रणेस एकरेषीय (Linear) प्रस्तावित प्रकल्पांतर्गत कांदळवन क्षेत्रावरील झाडे 
तोडण्यास तसेच कांदळवन क्षेत्रावरील काम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात यावी.” 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०२०३१६४६२८१११९ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GANESH TUKARAM © 
JADHAO 


Jee6e92 


(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.9७/फ-१० 


. मा. राज्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव, पश्चिम, मुंबई 

७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव, पूर्व, अमरावती 

८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
९. मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रा.), सर्व 

qo, उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी (प्रा., सर्व 

११. निवडनस्ती 


A) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


